सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार सोपविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: बदली-२०२३/प्र.क्र.२४०/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ ऑक्टोबर, २०२३. 
संदर्भ:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: एसआरव्ही २०१८/ 
प्र.क्र.२०८/कार्या.१२, दिनांक ०५/०९/२०१८. 
2) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे आदेशा 
क्र.बदली-२०२३/प्र.क्र.२४०/व्यशि-१, दि. ०५/१०/२०२३ 
शासन sea: 
श्री. पी. टी. देवतळे, सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर 
यांची संदर्भ क्र. (२) येथील आदेशान्वये सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
औरंगाबाद येथे बदली करण्यात आलेली आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये श्री. पी. टी. देवतळे यांच्या बदळीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या सह संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार प्रशासकीय 
सोय व निकड लक्षात घेऊन श्री. के. एम. मोटघरे, उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक 
कार्यालय, नागपूर यांच्याकडे पुढील शासन आदेझापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. श्री. मोटघरे यांनी 
सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्यांच्या पदाचे कामकाज सांभाळून पहावा. 

३. सदर आदेश सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर या 
पदावर नियमित नियुक्‍ती होईपर्यंत अथवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहतील. 

४. सदर आदेशाची अंमलबजावणी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी त्वरीत करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 


कि सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१००५१२५८३२१००३ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 


D 
PR A DEEP ५ A H EBR A (0 AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, postalCode=400 
t=I 
2.5.4.20=be718a656a063523ecdbacSe75130d8b7a4674a77a2691e4bf2158 
2d: , 
S H | VTA R E pseudonym=323361D01E3FB518718EE3AAAESSDB3EC668FBES, 
ialNumber=415BAA8242EDSD99644FE1533246B0A85DC3D52848FB6C 


£23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2023.10.05 13:00:40 +05'30' 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मंत्री (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) अपर मुख्य सचिव, Hea, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 


शासन आदेडा HATH: बदली-२०२३/प्र.क्र.२४०/व्यशि-१ 


3) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
8) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
५) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई. 
६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
७ सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, (संचालकांमार्फत) 
८) श्री. के. एम. मोटघरे, उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
०) सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालकांमार्फत). 
१) सर्व संबंधित संस्था/ कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
2) निवडस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


